महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतनेतर बाबीकरिता सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील माहे डिसेंबर, २०१८ ते 
मार्च, २०१९ या चार महिन्यांकरिता उर्वरित 
निधी वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-राअआ -२०१८/प्र.क्र. ५७/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. 30 मार्च, २०१९ 
वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ०२ एप्रिल, २०१८. 
(२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक-राअआ-२०१८/प्र.क्र. ५७ / 
का-९ दि. १८ जून, २०१८ 
(३) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/आस्था/प्र.क्र.१४३/२०१८/ 
का-२, दि. ११/१२/२०१८. 
(४ शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक-राअआ-२०१८/प्र.क्र. ५७/ 
का-९ दि. ७ जानेवारी,२०१९ 
(4) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. अविवि- २०१८/ प्र.क्र.२८/ 
का-७, दि.७ मार्च, २०१९. 
(६) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र. राअआ/आस्था/ प्र.क्र. १४३/ 
२०१९/ का-२, दि.२८/०२/२०१९. 
(७ महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे दि.२९/०३/२०१९ चे उपयोगिता प्रमाणपत्र. 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षातील माहे एप्रिल,२०१८ ते जुले,२०१८ आणि माहे डिसेंबर,२०१८ ते मार्च,२०१९ या 
कालावधीकरिता वेतनेत्तर खर्च भागविण्याकरिता अनुक्रमे संदर्भ क्र. २ व ४ अन्वये अनुदान वितरीत 
करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाने 
मागणी केल्यानुसार, सन२०१८-१९या आर्थिक वर्षातील उर्वरित मंजूर अर्थसंकल्पित निधी पैकी माहे 
डिसेंबर, २०१८ ते मार्च,२०१९ या चार महिन्यांचा अधिक वेतनेत्तर खर्च भागविण्याकरिता निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये "मागणी क्र. 


झेड-ई-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ -२०१८/प्र.क्र. ५७/का-९ 

लेखाशिर्षांतर्गत एकूण रु.४४,७०,०००/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस लक्ष सत्तर हजार फक्त) इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. (१ येथील शासन परिपत्रका मधील मार्गदर्शक 
सूचनानुसार सन २०१८-१९च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर,२०१८अखेर) आवश्‍यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत नियतव्ययाच्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या 
७०टक्केच्या मर्यादेत मंत्रालयीन विभागांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी ७०% 
च्या मर्यादेत एकूण रु.३१,२९,०००/-पैकी संदर्भ H.2 आणि ४ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण 
रु.२०,८६,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये वीस लक्ष शहाऐंशी हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत 
करण्यात आले आहे. 

२. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाने उपरोक्त संदर्भ क्र. GA पत्र व 
सहपत्रान्वये रु.७,००,०००/- (रुपये सात लक्ष फक्‍त ) इतक्या अधिक रक्कमेची शासनाकडे मागणी 
केली आहे. तसेच संदर्भ क्र.५ येथील अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन पूरकपत्र मधील मार्गदर्शक 
सूचनानुसार महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुदान 
वितरणाबाबत सुधारित अंदाजानुसार राज्य अल्पसंख्याक आयोग (अनिवार्य) (२२३५ ए २४९), 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षांतर्गत एकूण रुपये २५,००,०००/- (एकूण रुपये पंचवीस 
लक्ष फक्त) इतका अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.२ आणि ४ च्या शासन 
निर्णयान्वये एकूण रु.२०,८६,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये वीस लक्ष शाहाऐंशी हजार फक्त) इतके 
अनुदान महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास या पूर्वी वितरीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
उर्वरित रु.४,१४,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये चार लक्ष चौदा हजार फक्त) इतके अनुदान अनुज्ञेय असून 
डिसेंबर,२०१८ ते माहे मार्च, २०१९ या चार महिन्यांसाठी कार्यालयीन खर्चाकरिता “मागणी क्र. झेड- 
ई-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग (अनिवार्य) (२२३५ ए २४९), ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षांतर्गत 
रु.४,१४,०००/- (एकूण अक्षरी रुपये चार लक्ष चौदा हजार फक्त) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या 
निधी विवरणाप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 


येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ -२०१८/प्र.क्र. ५७/का-९ 


“मागणी क्र. झेड-ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण , २०० इतर कार्यक्रम 
(०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९, ३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) ” 


अ. | तपशीलवार | सन २०१८-१९ । अर्थसंकल्पीत । मार्च २०१९ । सन २०१८-१९ या । सन २०१८ -१९ 

क्र. | लेखाशीर्ष साठी नियतव्ययाच्या अखेर सुधारित | आर्थिक वर्षातील | करिता वितरीत 
अर्थ संकल्पीय  एकूणवार्षिक | अंदाज या पूर्वी वितरीत | करावयाचे 

अंदाज पुस्तिकेत ' तरतूदीच्या (रु.) केलेले अनुदान उर्वरित अनुदान 


दर्शविण्यात । (७०% नुसार) (रु) (रु) 
आलेले अनुदान 
(रु.) (रु.) 
१ ३१,सहायक ।४४,७०,०००/-  ।३१,२९,०००/- ।२५,००,०००/- | २०,८६,०००/- ४,१४,०००/- 
अनुदाने 
(वेतनेतर) 


एकूण ४४,७०,०००/- ३१,२९,०००/- ।२५,००,०००/- | २०,८६,०००/- ४,१४,०००/- 


(एकूण अक्षरी रुपये चार लक्ष चौदा हजार फक्त) 


३. सदर तरतुद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०१८-१९च्या निधी विवरण पत्रात दर्शाविल्याप्रमाणे आपल्या 
कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशान्वये सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षात आणि २०१८-१९ मधील माहे एप्रिळ,२०१८ ते मार्च,२०१९ मध्ये वितरित करण्यात आलेल्या 
निधीमधून केलेल्या खर्चाचाचे तपशीलवार उपयोगिता wares (Utilization 08॥०818) संपूर्ण 
माहितीसह (खर्च केलेल्या बाबींची संपूर्ण माहितीसह) स्वतंत्रपणे तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावे. 
अन्यथा पुढील अनुदान वितरण करता येणे शक्‍य होणार नाही. या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाची राहिल. तसेच संदर्भ क्र.(१) व (५) मधील शासन 
परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने करावे. 

४. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेड-ई-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग (अनिवार्य) (२२३५ ए २४९), 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ -२०१८/प्र.क्र. ५७/का-९ 


क काका AIT TR, Pat PT 


क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.६९/ अर्थसंकल्प-३, दि.०२ एप्रिळ,२०१८ मधील परिच्छेद ६ ते ८ येथील अटींची 


व त्यासोबतच्या परिषिष्ठांमधील अटींची आणि संदर्भ क्र. (५) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास 


विभाग क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.२८/का-७, दि. ७ मार्च, २०१९मधील अटींची पुर्तता होत असून, प्राप्त 


मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७५६४७२३१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


र Digitally signed by Dinesh M. 5 e 
DN: c=IN, o=Governmen it Of Mi १०९५ 
ines h Develop: it Department, postalCode=400032, 
° t=Mi 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a21 
33e0927ff26cOf01 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A544 
19D0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2019.04.02 17:39:12 +05'30° 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

७) अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८)कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


१ 
2 
2 
8 
4 
द 


worm 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


